जलसंपदा विभागातील कनिष्ठ अभियंता 
(यांत्रिकी) या संवर्गाची दि.०१.०१.२०१४ 
रोजीची (दि.१०.०१.१९७३ ते दि.३१.१२.२०१३ 
या कालावधीची) प्रसिध्द करण्यात आलेल्या 
अंतिम ज्येष्ठतासुचीमध्ये सुधारणा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक: ज्येष्ठता-१११८/(प्र.क्र.१२१/२०१८)/आ(तांत्रिक) 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- १७.१२.२०१९. 


वाचा :- १) शासन परिपत्रक जलसंपदा विभाग, क्र:ज्येष्ठता-१११४/प्र.क्र.९१/२०१४/ 
आ(तांत्रिक), दि.०६.०९.२०१४. 
२) शासन परिपत्रक, समक्रमांक, दि.३०.६.२०१८. 


शासन शुद्धीपत्रक 


जलसंपदा विभागातील कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी) या संवर्गात दि.१०.०१.१९७३ ते दि.३१.१२.२०१३ या 
कालावधीत नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांची दि.०१.०१.२०१४ रोजीची अंतरिम ज्येष्ठतासूची संदर्भ क्र.१ येथील शासन 
परिपत्रक, दि.६.९.२०१४ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे. सदर अंतरिम ज्येष्ठतासूचीमध्ये काही चुका / त्रुटीबाबत 
प्राप्त झालेल्या आक्षेपांच्या अनुषंगाने आवश्‍यक त्या सुधारणा करून संदर्भाधीन क्र.२ येथील दि.३०.६.२०१८ रोजीच्या 
परिपत्रकान्वये, दि.१०.०१.१९७३ ते दि.३१.१२.२०१३ या कालावधीत नियुक्‍त झालेल्या कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी) 
यांची दि.०१.०१.२०१४ रोजीची एकत्रित अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 


२. शासन परिपत्रक, दि.३०.६.२०१८ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या सदर अंतिम ज्येष्ठता सुचीमध्येही काही 
कर्मचाऱ्यांनी आक्षेप घेतला असल्याने त्यानुषंगाने सदर ज्येष्ठता सूचीत सोबतच्या परिशिष्टात दर्शविल्यानुसार सुधारणा 
करण्यात येत आहे. सदर परिशिष्टात नमूद केलेल्या नोंदीबाबत संबंधितांना कळविण्याची जबाबदारी संबंधित मंडळ 
कार्यालयाची राहील, याची कृपया नोंद घ्यावी. 


3. सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१९१२१८१०४१३२९४२७ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Vilas Mahadeorao 2 
Rajurkar टू 


(वि. म. राजुरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत माहिती व आवश्यक कार्यवाहीसाठी :- 
१. मुख्य अभियंता (यांत्रिकी,जलसंपदा विभाग, 
२. मुख्य अभियंता, ल.पा. (स्थानिक स्तर), पुणे 
३. जलसंपदा विभागातील सर्व अधीक्षक अभियंता. 


प्रत :- आ (शा.अ.),आ(सं.नि.),आ (वर्ग-२) कार्यासने, आ(तांत्रिक) (TVA) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन परिपत्रक. क्रमांक:ज्येष्ठता-९९९८/(प्र.क्र.९२१/१८/)/आ (तांत्रिक), 2.2'9.022. 2028 सोबतचे परिशिष्ट 
कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी) दि.९.९१.२०१४ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सुची 


अ. | कनिष्ठ अभियंत्याचे नाव शि क.अ. पदावर | शासन परिपत्रक, ज्येष्ठता अभिप्राय 
क्र. रुजू दिनांक | दि.३०.६.२०१८ च्या सूचीतील 
अंतिम ज्येष्ठता सुधारीत नोंद 
सूचीतील नोंद 
१ | श्री.सतीश आत्माराम | इमाव ।०५.०५.१९९८ २३७-अ २४३-अ क्षेत्रीय कार्यालयाकडून प्राप्त प्रस्तावानुसार, श्री.पाटील यांना 
पाटील दि.५.५.१९९८ हा दिनांक सेवा ज्येष्ठतेसाठी नियमित करण्यास 
मंजूरी देण्यात आली आहे. त्यानुसार सुधारणा करण्यात आली 
आहे. 
२ | श्री.जयराज दामोदर उदे खुला । ०५.०५.१९९८ २२७-ब २४३-ब क्षेत्रीय कार्यालयाकडून प्राप्त प्रस्तावानुसार, दि.५.५.१९९८ रोजी 
क.अ. पदावर रुजू झाले असल्याने त्यानुसार सुधारणा केली 
आहे. 


